महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानक, आगार व इतर बांधकाम, दर्जावाढ व 
आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पासाठी अनुदान मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७५३/परि-१, 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक : २६ मार्च, २०१४. 

art 

१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ यांचे पत्र क्र. राप/स्थाअ/कामे/२२८, 

दिनांक १८.०१.२०१३. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एसटीसी ०७१३/प्र.क्र.५२८/परि-१, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमव्हीडी- ०३१४/प्र.क्र.९१/परि-४, दिनांक ११ मार्च, २०१३. 
प्रस्तावना 

उपरोक्त वाचा क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार, मागणी क्रमांक बी-३ लेखाशिर्ष (३०५५ ००५२) १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य (००)(०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा (३०५५ ००५२) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता 
अनुदानातर्गत रु.१६०.०० लक्ष निधी पूनर्विनियोजनाने उपलब्ध झाला आहे. सदर तरतूद महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने वाचा येथील क्र. १ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. आता सदर कामांना तरतूद वितरण 
करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

उपरोक्त वाचा क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार सन २०१३-१४ मधील शासनाच्या सर्वसाधारण योजने 
अंतर्गत मागणी क्र. बी-३ लेखाशिर्ष ३०५५, १९० सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना अर्थसहाय्य, (००) (०१) महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा 
(३०५५ ००५२). ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदानांतर्गत रु. १६०.०० लक्ष इतकी तरतूद वितरणास 
उपलब्ध आहे. सदर तरतुदिमधून खालील कामांना पुढीलप्रमाणे तरतुद वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव वितरित करण्यात आलेली तरतुद 

नाशिक रोड देवळाली येथे आगाराचे उपकामांसहित बांधकाम डत 

i करणे . १००.०० लक्ष 
, 

२. । महामार्ग बसस्थानकाच्या वाहनतळाचे डांबरीकरण करणे. रु. १५.०० लक्ष 
नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाजवळील बसस्थानकाची पुनर्बाधणी क्व 

३. करणे . 34.00 लक्ष 
जव्हारफाटा त्र्यंबकेश्वर येथील सिहस्थ aed नुतनीकरण . 

४. रु. १०.०० लक्ष 


करणे. 


एकुण रक्‍कम रुपये रु.१६०.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१२३/प्र.क्र.-७५३/परि-१ 


सदर तरतूद शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, शासन निर्णय, अधिसूचना, वित्तीय कार्यपध्दती इ. 
चे काटेकोर पालन करुन खर्च करण्यात यावी. 

वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२९/१४६१ दिनांक २०/०३/२०१४ 
व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९३/१४/व्यय-८, दि.२५/०३/२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२६१४३७५०५६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Vivek 
V | ve k Ashok Daingade 
DN: CN = Vivek Ashok 
Daingade, C = IN, S= 


"5 h 0 k Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Dain g ade Dat: 2014.09.29 16:40:55 
(वि.अ.दाईंगडे) 


कार्यासन आधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (qd), मुंबई ४०० ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


